A:61/023-POL-5/ 


पोलीस मुख्यालयाच्या सशस्त्र शाखेत काम करणार्‍या 
पोलीस नाईक पदाघरील कर्मचार्‍यांना रायफल भत्ता 
अदा करणेबावत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहे विभाग, 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.पीएए ०३०३/सीआर-५४६/पोल-५अ, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, दिनांक २० जुलै, २००४, 


वाचा: १) पोलीस महासंचालकांचे क्र. पोमसं/३०/हत्यारभत्ता/२००४, दि.६.३.२००४ चे पत्र. 
२) पोलीस आयुक्त, मुंबई यांचे प.क्र. पोआ/कक्ष-२/५५/०४, दि. २३.२.२००४. 
३) शासन पत्र क्र.बीजीटी १००४/नवीन बाब/२००४-२००५/बीयुडी-१, दि. २.७.२००४, 
४) शासन पत्र क्र.बीजीटी १००४/२०५५/२००४-१००५/बीयुडी-!, दि. ८.७.२००४ 


शासन निर्णय :- महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलामध्ये पोलीस नाईक हा संवर्ग शासन निर्णय क्र.पीएए 
०३९१/सीआर-२७२/पोल-५अ, दि.४.११.१९९२ अन्वये वि.१.११.९२ पासून निर्माण करण्यात आला 
आहे. सशस्त्र पोलीस दलातील पोलीस शिपाई व पोलीस हवालदार यांना अनुक्रमे रु.८०/- दरमहा व 
रुपये १००/- दरमहा रायफल भत्ता अदा करण्यात येतो. 


सशस्त्र पोलीस वलातील पोलीस शिपाई आणि हवालदार यांच्या सारखेच पोलीस 
नाईक हे कर्तव्य करीत असले तरी त्यांना रायफल भत्ता मिळत नाही. ' शासनाने आता असा निर्णय 
घेतला आहे की, पोलीस मुख्यालयातील सशस्त्र शाखेत काम करणाऱ्या पोलीस नाईक पदावरील 
कर्मचार्‍यांना दि.१ प॒प्रिल, २००४ पासून रु.८०/- दरमहा या दराने रायफल भत्ता देण्यात यावा. 


2. यासाठी होणारा खर्च " २०५५ पोलीस १०८ राज्य मुख्यालय पोलीस ०(१) शहर पोलीस 
(०२)(०१) आस्थापना (२०५५००९७) " " २०५५ पोलीस १०९ जिल्हा पोलीस (००)(०१) जिल्हा 
पोलीस दल (२०५५०१६८)" या मुख्यलेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा ब सन २००४-२००५ या 
आर्थिक वर्षात अतिरिक्‍त अर्थसंकल्पासह मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदामातून भागविण्यास यावा. 


2. हे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. सीआर-२७७/०४/व्यय-७, दि. 
७.५.२०००४ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
४. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व ™) | य 

( शि.शं. धुमाळे) 


सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, भुंबई, 

पोलीस महासंचालक , अ.सी.बी., मुंबई, . 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुप्तवात?, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके), मुंबई, 
संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, 

सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक 

सर्व पोलीस आयुक्‍त/ सर्व पोलीस अधिक्षक, 

सर्व प्राचार्य, प्रादेशिक पोलीस प्रशिक्षण शाळा, 

सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१ Aro, 
प्राचार्य गुन्हा अन्वेषण प्रशिक्षण शाहा, नाशिक, 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) -१महाराष्ट्र , मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयंता)-१,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व कोषागार अधिकारी, 

वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

उ.स., बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
निवडनस्ती पोल-५अ 


